श्री.मि.शा.शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय 

मुद्रणालय, वाई यांच्याविरुध्द असलेली 

प्रस्तावित विभागीय चौकशी रद्द करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक-विभाचौ - २०१०/प्र.क्र.१९२/उदयोग-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०१ नोव्हेंबर, २०२२ 
शासन आदेश 
ज्याअर्थी, श्री.मिलिद शांताराम शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, वाई यांच्याविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक 

अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७, १३ (१) (ड) सह १३ (२) प्रमाणे क्रांतीचौक, औरंगाबाद शहर येथे गु.र.क्र.३०६१/१४ 
अन्वये दिनांक ०९/०५/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. श्री.मिलिंद शांताराम शिंदे, व्यवस्थापक, 
शासकीय मुद्रणालय, वाई यांना दिनांक १३.०५.२०१४ रोजीच्या आदेशानुसार निलंबित करण्यात आले होते व त्यांचे 
निलंबन दिनांक १९.१०.२०१५ अन्वये रद्द करण्यात येऊन त्यांना विभागीय चौकशीच्या अधिन राहून शासकीय सेवेत 
पुन:स्थपित करण्यात आले होते. 
२. आणि ज्याअर्थी, श्री.मिलिंद शांताराम शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, वाई यांना मा.उच्च न्यायालय, 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ०४/०५/२०२२ रोजी खटला क्रमांक १०००१६/२०१५ मध्ये निर्दोष ठरविण्यात आले आहे. 
३. त्याअर्थी, श्री.मिलिद शांताराम शिंदे यांची दोषमुक्‍ती समर्थनीय असून, शासन त्यास सहमत आहे. त्यानुषंगाने या 
सर्व बाबींचा विचार करुन, सन २०१४ मध्ये श्री.शिंदे यांच्याविरुध्द प्रस्तावित करण्यात आळेली तत्कालीन विभागीय 
चौकशी या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. तसेच श्री.मि.शा.शिंदे यांचा दिनांक १३.०५.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये 
निलंबित केलेला कालावधी नियमित करण्यात येत असून, सदर निलंबन कालावधीतील वेतन व भत्ते त्यांना नियमानुसार 
लागू राहतील. 
४. ज्याअर्थी, श्री.मिलिंद शांताराम शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, वाई यांना दिनांक २०.१२.२००४ रोजीच्या 
आदेशानुसार निलंबित करण्यात आले होते व त्यांचे निलंबन दिनांक २०.०३.२००७ अन्वये रद्द करण्यात येऊन त्यांना 
विभागीय चौकशीच्या अधिन राहून शासकीय सेवेत पुन:स्थपित करण्यात आले होते. प्रस्तूत प्रकरणी चौकशी अधिकारी 
यांनीदेखील सदर प्रकणातून श्री.मि.शा.शिंदे यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यानुषंगाने श्री.मि.शा.शिंदे यांचा सदर 
निलंबन कालावधी नियमित करण्यात येत असून, सदर निलंबन कालावधीतील वेतन व भत्ते त्यांना नियमानुसार लागू 
राहतील. 
५. त्याअर्थी फौजदारी न्यायालयाने दिलेल्या निष्कर्षाशी शासन सहमत असून, तसेच श्री.शिदे यांच्याविरुध्द असलेल्या 
सन २००४ च्या विभागीय चौकशीच्या प्रकरणी चौकशी अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालात श्री.शिंदे यांना निर्दोष 
ठरविण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने सदर अहवालाच्या अधीन राहून, श्री. शिंदे यांच्याविरुध्द असलेली विभागीय 
चौकशी या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
६. सदरचा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२११०११७०४२९९६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KARANSING 
PREMSING PATIL = 


(क.प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१. सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२. संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई. 
३. श्री.मेलिंद शांताराम शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, वाई. 
(द्वारा:- संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन संचालनालय, मुंबई). 


